मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक (ADB )अर्थसहाय्य 
अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र १८२./बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक:१० मार्च, २०२३ 


वाचा: 
१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२५ ऑक्टोबर, २०१५. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 
३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२. 
४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेबर, २०२२. 
५) शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्र. FATA /२०२२ /प्र .क्र४६९/बांध-४, दिनांक २० 
ऑक्टोबर ,२०२२ 
६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/ १०१ /2023, दिनांक ०५ जानेवारी, २०२३. 
७) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/ ३९१ /2023, दिनांक २५ जानेवारी, २०२३. 
शासन निर्णय: 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB ) अर्थसहाय्य 


अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वर्षे 

क्र (कि.मी. अंदाजित | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम दुरुस्ती अंदाजित 
(रू.लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 


१ | आर्णी 


ADB- YAV | रा.मा.२७३(बोरगाव) दाभडी ते शिउर रस्ता | ७.८७० ६१७.९४ ३९.१० 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. १८२ /बांधकाम-४ 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वर्षे 
क्र (कि.मी) अंदाजित नियमित देखभाल व 
रक्‍कम दुरुस्ती अंदाजित 
(रू.लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
२ | घाटंजी (0३21 इ.जि.मा. ७९ (घोटी) ते कापसी रस्ता ५.८८० ५२५.१४ ३६.७६ 
३ ॥०8- ४५५४ | प्रजि.मा.-१२ सावर ते पिंपळगाव रस्ता | ६.१०० ४५९.८४ ३१.९८ 
बाभुळगाव ग 
8 (II)-o2 रा.मा. 300 ते फाळेगाव ते कोल्ही रस्ता ६.९०० ५३२.९९ ३०.४१ 
षु गति one तळेगाव घानापूर डोल्हारी रस्ता ८.१०० ६२९.७३ ४४.०८ 
दारव्हा 
& (10-0३ नायगाव ते मांगला ईजारा रस्ता ३.१५ 
.५० २५२.६६ १७.६९ 
लायगव्हाण गादेगाव तालुका सिमा पर्यंत 
9 al 3.G00 394.28 22.019 
रस्ता 
ADB- YAV 
८ | दिग्रस (॥]-०४ मोरखेड हरसुल गादेगाव रस्ता ३.००० २३९.५७ १६.७७ 
९ मांडवा ते वाई गौळ तालुका हद्द रस्ता ६.५०० ५२६.१५ ३६.८३ 
१० ० हिवरा ते इजनी पोहंडुळ रस्ता ४.००० ३७८.६० २६.५० 
महागाव मोहदी ते घोन्सरा -वनोली - खेडी खेडी 
ADB- YAV ताळुका सिमेपर्यंत 
a q iiss तालुका सिमेपर्यंत भाग-१ (॥11_-१४) | ३.९३० ३०८.५६ २१.६० 
; (ODR-929,VR-93, 92) 
१२ | पुसद रा.मा.२५७ ते इसापूर रस्ता ३.००० २३३.६१ १६.३५ 
रा.मा.३१७ ते दापोरा कोथुर्ला रामेश्वर 
१३ रस्ता ४.०९० ३२०.६७ २२.४५ 
रस्ता 
sane ADB- YAV न्या 
१४ | मारेगाव (॥॥-०६ | सावंगी ते कोसारा रस्ता ३.३०० ३०७.५३ २१.५३ 
१५ प्र.जि.मा.-६९ पिसगांव ते पहापळ रस्ता ३.३५० २६२.४४ १८.३७ 
प्र.जि.मा.-३४ (सावराव गोरे) ते नानद 
१६ तांडा, खैरखेडा- फेट्रा रस्ता (सावरगाव | ४.१०० २९१.४२ २०.४० 
ह गत शकी गोरे ते नानंद-१ रस्ता) भाग -१ रस्ता 
१७ $ (॥)-०७ निंबी ते कवडीपूर-मुलतानवाडी रस्ता ४.४६० ३७२.५१ २६.०८ 
a रा-.मा.५१ (निंबी ते पार्डी ) ताता व ९ 
गाजीपूर रस्ता (ODR १६३) भे न । 
ADB- YAV 
१९ | राळेगाव fines रा.मा.-३६१ (बी) झाडगाव ते लोणी रस्ता | १०.०८० ८६३.४० ६०.४४ 
२० — जा क | UMAR तिवडी मार्लेंगाव रस्ता ८.४०० ६७२.४२ ४७.०७ 
उमरखेड न 
२१ 0)-०९ उमरखेड ते टाकळी (नवी) रस्ता 4.000 ४२६.१७ २९.८३ 
oe MSH-498 ते तरोडा (13-१८) (भालर ते Gite Bais aie 
तरोडा) रस्ता = : न 
३ | Sth ADB- YAV | (MSH-4) प्र.जि.मा.- ७९ ते येनक चिखली वि eae ~~ 
(II)-90 टाकळी रस्ता as न न 
Bj पुनवट masa नवीन सावंगी रस्ता ता Sig ee 
(ODR-28) ; 


पृष्ठपपैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. १८२ /बांधकाम-४ 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वर्षे 
क्र (कि.मी) अंदाजित नियमित देखभाल व 
रक्‍कम दुरुस्ती अंदाजित 
(रू.लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
ADB- YAV 
२५ | यवतमाळ व्या प्र.जि.मा.-९३ ते मुरझडी-वरझडी रस्ता १०.११० ८२३.०२ ५७.६१ 
दारव्हा बोरी ते दुधगाव रस्ता ( ODR- ४.५ ८४.१ व 
२६ व्ह क दु ( 20) 00 328.490 २६.८९ 
(॥)-१२ । रेणुकापुर ते वाळकौ रस्ता (एम - 
२७ | नेर ६.६५० ५५७. 0 
६४.६९,६८) 4 $419.88 38 
= रामा २७३ पांढुर्णा (खु) ते तिवसाळा रस्ता Rese cians ae 
(ग्रामा-२८ इजिमा ८०) न न न 
चार ADB- YAV 
२९ | घाटंजी «n-93 आमडी ते जुनोनी रस्ता (ग्रामा -८१) २.८४० २३२.२२ १६.२६ 
३० पारवा ते लिंगापुर रस्ता (इजिमा ८३) ३.०५० २२०.२० १५.४१ 
३१ रा.मा. ०७ (चालबर्डी) ते साखरा रस्ता ३.४२० २५८.८५ १८.१२ 
इजिमा ११६ ते मंगुर्डा (शिवनाळ पोड) 
केळापुर रस्ता ; ५०.७४ १७.५५ 
32 जी कक 3.000 २५० 44 
( (VR-22,28) 
ee (II)-98 
33 रामा ०७ ते घोन्सी रस्ता (ODR-92¢) २.६०० १८६.१६ १३.०३ 
4g प्रजिमा -८७ ते लिंगती रस्ता ९ sights a 
(09-८९) 4 a - 
एकुण ३४ कामे १७७.८४५ | १४४२३.९७ । ९९८.४३ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे,संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि. २५.१०.२०१८ अन्वये तसेच शासन पत्र क्रमांक 
मुग्रायो-२०१९/प्र क्र.७३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या 
अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 


gyal 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. १८२ /बांधकाम-४ 


i) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

i) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवर्‌यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात 
यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iy) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

vy) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/ दरपृथ:करण 
/रकक्‍्कम/ दरपृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिकबांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

५) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


9) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये 
त्यानुसार 
तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील 
भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाहय सहाय्यीत 
प्रकल्प (०२) (०१) आशियाई विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प 
( बाहयहिस्सा ७०% ) ( कार्यक्रम ) ५३ मोठी बांधकामे, सीआरसी- ५०५४ ५२९८” तसेच राज्य 
हिस्सा लेखाशिर्ष -(02) (०२) आशियाई विकास बँक (ADB ) सहाय्थित ग्रामीण रस्ते विकास 


पृष्ठपपैकी४ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. १८२ /बांधकाम-४ 


पायाभूत सुविधा प्रकल्प ( राज्य हिस्सा ३०% ) (कार्यक्रम ) ५३ मोठी बांधकामे, सीआरसी- ५०५४ 
५३०४” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥६॥59॥॥.9०५४.॥या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१११४४०३२२०असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.10 17:28:20 
+05'30' 
( प्र.वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) मा. . मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 
) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अमरावती विभाग, 
अमरावती. 
१२) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा यवतमाळ. 
१३) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
१४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
१६) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१७) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठपैकी५ 


